राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 


पोलीस 


उप आयुक्‍त (असंवर्ग) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२०४(३)/पोल-१(अ) 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक :-३ ऑगस्ट, २०१५. 


वाचा :- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची चक्रीय पध्दतीने HSA शिफारस. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोळीस अधीक्षक / पोळीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) संवर्गातील खाळील 
पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण बदलीनंतरचे नियुक्तीचे ठिकाण 
शं श्री. एन. ओ. अष्टेकर पोलीस उप आयुक्त, सोलापूर हाहर पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, 
मरावती 
२ श्री. एम. एम. मकानदार अपर पोलीस अधीक्षक, गडहिंग्लज, समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल, 


जि.कोल्हापूर. 


गट क्र.१०, सोलापूर. 


३ श्री. दिनेठठा बारी मादेडाक, राज्य राखीव पोलीस बल, अपर पोलीस अधीक्षक, गडहिंग्लज, 
गट क्र.१०, सोलापूर. जि.कोल्हापूर. 
४ श्री. मनोज पी. लोहार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत महाव्यवस्थापक / पोलीस अधीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई (प्रतिनियुक्तीवर) 


2. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 


व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही 


प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


= 


राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या अनुषंगाने आचार संहिता लागू करण्यात 


आली आहे. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी अथवा नविन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी आचार संहिता लागू असल्यास, अशा अधिकाऱ्यांना आचार संहिता समाप्त झाल्यानंतर 


कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी करावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२०४(३)/पोल-१(ओ) 


४. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात 
घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. उपरोक्त अधिकार्‍्यांपैकी विनंतीनुसार बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


६. सदर Tea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०८०३१६२४३७७०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


C h h | | Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambeki 
a ru S 7 I a रि ‘al thai y a enced as am| pe ar 


IN: c=IN, o=Government arashtra, 
stalC 


Chandrakant seralN 


1520 


u=Joint 
ra 


=2I 
€1150ac3287e89c21b1422e313820a2, cn=Charushila 


Chandrakant Tambekar 


Tambekar 07४2050804 13580010530 
(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


Ee) 


महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


AD 


AN 


Cc 
wes 


xn 


eC 
ब्र बद २८ > TSP > DS 


S 


(३ 


) 
) 


vo 


90) पोळीस आयुक्त, सोलापूर. 
११)पोळीस अधीक्षक, कोल्हापूर. 
१२) ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
१३) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर / अमरावती / कोल्हापूर . 
१५) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
१६) निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


